मालेगाव शहरातील सर्वे नं.१६९ Helles Bq शाळा 
HES च्या जवळील २०,००० चौ.फु क्षेत्रफळाचा 
भूखंडावर oq घर बांधण्याच्या रु.७,८४,१५,९६६.०० 
(रुपय सात कोटी चौऱ्याऐंशी लाख पंधरा हजार नऊऱो 
सहासष्ट मात्र) किंमतीच्या सुधारित अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ASE २०१८/प्र.क्र.६५/कार्या-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २३, ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा 
१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांकः अविवि २०१५/प्र.क्र.५५/कार्या-४, 
दि.२१.०५.२०१५. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांचे पत्र क्र का-३/ 
इमा/नाशिक/३२३२/२०१८,दि.२६.०६.२०१८ चे पत्र. 
३) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांकः ससमा २०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, 
दि.११ जून,२०१८. 
प्रस्तावना 


मालेगाव शहरातील सर्वे नं.१६९ मधील उर्दू शाळा क्र.६४ च्या जवळील २०,००० चौ.फु क्षेत्रफळाचा 
भूखंडावर उर्दू घर बांधण्याचा रु.४.०० (रुपये चार कोटी फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास उपरोल्लेखित 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, मूळ 
प्रशासकीय मान्यतेमध्ये फर्निचर, संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते इ.करिता अत्यल्प तरतूद असल्याने मूळ 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमतीमध्ये सदर इमारतीचे बांधकाम करणे शक्‍य नसल्याचे नमूद करुन अधिक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांनी त्यांच्या वरील संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये सदर कामाचे 
रु.८,२६,३७,०००.०० इतक्या किमंतीचे सुधारीत अंदाजपत्रक शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केले होते. सदर 
अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून छाननी करुन घेण्यात आली असता त्या विभागाने सदर 
कामाच्या रु.७,८४,१५,९६६.०० इतक्या किंमतीच्या सुधारित अंदाजपत्रकास सहमती दिली आहे. त्यानुसार 
मालेगाव शहरातील सर्वे नं.१६९ मधील उर्दू शाळा क्र.६४ च्या जवळील २०,००० चौ.फु क्षेत्रफळाचा भूखंडावर 
उर्दू घर बांधण्याच्या रु.७,८४,१५,९६६.०० इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः माउघ २०१८/प्र.क्र.६५/कार्या-४, 


शासन निर्णय :- 


मालेगाव शहरातील सर्वे नं.१६९ मधील उर्दू शाळा क्र.६४ च्या जवळील २०,००० चौ.फु क्षेत्रफळाचा 


भूखंडावर उदू घर बांधण्याच्या, पुढील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या तपशिलानुसार, 


रु.७,८४,१५,९६६.०० इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा 


शासनाने निर्णय घेतला आहे - 
अ.क्र. बाब मूळ प्रशासकीय सुधारित प्रशासकीय फरक अधिक्याची कारणे 
मान्यता मान्यता 
(सन २०१५-१६) (सन २०१७-१८) 
3) स्थापत्य (विद्युत व पाणीपुरवठा सोडून सर्व) 

(१५ मूळ बाबी 

(आकस्मिक खर्चासह) 

) मुख्य इमारत + ३,४४,८०,१२४ ३,७५,१७,५८० ३०, ३७,४५६ | मूळ प्रशासकीय 

इलेव्हेशान ट्रिटमेंट + मान्यता प्राप्त रकमेमध्ये 

इंटेरीअर वर्क बांधकामाचा दर कमी 
प्रस्तावित असल्याने 
बांधकामाच्या खर्चात 
वाढ झाली आहे. 

॥) संरक्षक भिंत ११,१९,८७६ ६०, २२, ३७० ४९,०२,४९४ | मूळ प्रशासकीय 

ii) अंतर्गत रस्ते २,००,००० ३८,९९,७४० ३६,९९,७४० । मान्यतेमध्ये अत्यल्प 
तरतूद असल्याने तसेच 
दरसूचीतील दरांमध्ये 
वाढ झाल्याने 

७ फर्नीचर ४,००,००० १,२२,४३,३१० १,१८,४३,३१० | ऑडाॉटोरिअमचे काम 
असल्याने त्याकरिता 
लागणाऱ्या आवश्यक 
बाबींमुळे बाढ झाली 
आहे. 

9 रेन वॉटर हार्वेस्टींग ५,००,००० २२,८५,३८० १७,८५,३८० | मूळ प्रशासकीय मान्यते 


मध्ये अत्यल्प तरतूद 
असल्याने वाढ झाली 
आहे. 


एकूण (१) ३,६७,००,००० ६,१९,६८,३८० २,५२,६८,३८० 
(२) नवीन बाबी 
पार्कींग होड व इ. 10.00 | २०,७१,९४० २०,७१,९४० नवीन तरतूद 
एकूण (२) 10.00 | २०,७१,९४० २०,७१,९४० 
एकूण अ (942) ३,६७,००,००० ६,४०,४०, ३२० २,७३,४०,३२० 
बो विद्युत 
(१) मूळ बाबी 
) विद्युतीकरण १८,००,००० १८,००,००० Po 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माउघ २०१८/प्र.क्र.६५/कार्या-४, 


॥)फायर फायटींग वर्क ७,५०,००० १५,९३,२९० ८,४३,२९० | आवश्‍यकतेनुसार 
एकूण (१) २५,५०,००० ३३,९३,२९० €,83,280 
(२) नवीन बाबी 
डी.जी.सेट Po 99,34,636 १७,३५,६३६ | नवीन तरतूद 
ऑडीटोरिअम Pe 29,909,068 २१,१७,७८४ | नवीन तरतूद 
साऊंडसिस्टीम Po ९,८४,५६१ ९,८४,५६१ | नवीन तरतूद 
स्ट्रीटलाईट/बाहय Pe 40,00,000 40,00,000 नवीन तरतूद 
एकूण (२) Po ५८,३७,९८१ ५८,३७,९८१ 
एकूण (ब) (942) २५,५०,००० ९२,३१,२७१ ६६,८१,२७१ 
क) पाणीपुरवठा 
(१) मूळ बाबी ७,५०,००० शिक (-) ७,५०,००० | सूळ इमारतीच्या 
कामामध्ये समाविष्ट 
एकूण (१) ७,५०,००० Fo | (-) 9,40,000 
(2) नवीन बाबी 10.00 | .00 शिका [10.00 | .00 
एकूण क (२) F000 | F000 | F000 | 
एकूण (क) ७,५०,००० ie 8 (- )9,40,000 
मूळ बाबी (अ--ब--क) ४००,००,००० ६,५३,६१,६७० २,५३,६१,६७० 
नवीन बाबी (अ-ब--क) [i= द ०. मत ७९,०९,९२१ ७९,०९,९२१ 
एकूण (अ--ब--क) ४,००,००,००० ७,३२,७१,५९१ ३,३२,७२,५९१ 
वस्तु व सेवाकर (नवीन शिंगी ३६,२८,०९७ ३६,२८,०९७ | सन १७-१८ ची दरसूची 
बाबीकरिता, मूळ वस्तु व सेवा कर 
निविदेव्यतिरिक्‍्त) असल्याने तरतूद 
रु.३,०२,३४,१३५/- करण्यात आली आहे. 
आकस्मिक खर्च 8% | १२,०९,३६५ १२,०९,३६५ | मूळ प्र.मा.मध्ये नवीन 
रु.३,०२,३४,१३५/- बाबींवर तरतूद 
(नवीन बाबींकरिता, नसल्याने 
मूळ निविदेव्यतिरिक्‍्त) 
सल्लागार शुल्क | ३,०६,९१३ 3,०६,९१३ | ऑडीटोरिअमकरिता 
सभागृहाचे कामाकरिता सल्लागाराची नियुक्‍ती 
(फर्निचर, साऊंड करावयाची असल्याने 
सिस्टीम, ए.सी.२% 
रु.१,५३,४५,६५५/-) 
एकूण (अ--ब--क) ४,००,००,००० ७,८४,१५,९६६ ३,८४,१५,९६६ अधिक्य ९६.०४% 
२. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी मालेगाव उर्दू घराचे बांधकाम उपरोक्त रु.७,८४,१५,९६६/- इतक्या 
रकमेत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 
३ सदर प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१ - २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २०० - 


इतर कार्यक्रम - राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) - (००) (१८) - उर्दु घरासाठी सहायक अनुदाने (२२३५ ए ५५२) 


या लेखा शिर्षाखाली टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः माउघ २०१८/प्र.क्र.६५/कार्या-४, 


8, सदर area निर्णय हा, नियोजन विभागाच्या वरील संदर्भ w.3 येथे उल्लेखित परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन तसेच सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२३१५१४४०२८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahesh Sadashiv 
Choukekar 
Date: 2018.08.24 15:10:09 +05'30' 
(म.स.चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
२. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, नाशिक, 

४. आयुक्त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव, 

५. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 

९. अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई, 

१०. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (अ.वि.वि.) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. स्वीय सहायक, उप सचिव (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. कक्ष अधिकारी (का-७. अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. वित्त विभाग / नियोजन विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. निवड नस्ती (का-४)/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


